महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२१ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफरस केलेल्या, 
प्रतीक्षायादीवरील उमेदवारांचे विमा संचानालयातील 
तांत्रिक सहायक, गट-क पदावरील नियतवाटप रद्द 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
क्र.आस्थाप-२०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ एप्रिळ, २०२३ 


वाचा : (१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१४४२/गट-क संयुक्‍त-तांस./२०२१/चोवीस, 
दि.२०.१२.२०२२ आणि दि.२३.०२.२०२३ 
(२) शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.२७.१२.२०२२, दि.०९.०२.२०२३, दि.०३.०३.२०२३ 
व दि.०८.०३.२०२३ 
(३) शासनपत्र क्र.आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.२६/विमा प्रशासन, दि.०३.०४.२०२३. 
(३) विमा संचालनालयाचे पत्र क्र.२६.२३/प्र-४५/जा.क्र.९/२०२३/प्रशासन, 
दि.०५.०३.२०२३ 


ज्ञापन :- 


महाराष्ट्र गट-क सेवा ( मुख्य ) परीक्षा -२०२१ या परीक्षेतील तांत्रिक सहायक, गट-क 
या संवर्गाच्या १४ पदांसाठी दि.१०.०९.२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुख्य परीक्षेचा अंतिम 
निकाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर दि.०८.१२.२०२२ रोजी प्रसिद्ध 
केला. प्रस्तुत परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दि.२३.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये, प्रतीक्षायादीवरील ६ उमेदवारांची शिफारस केली. त्यांचे 
नियतवाटप विमा संचालनालयास दि.०३.०३.२०२३ च्या ज्ञापनान्वये करण्यात आले. सदर 
उमेदवारांनी दि.०३.०४.२०२३ पर्यंत विमा संचालनालयात ales: उपस्थित राहून 


नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक असल्याचे दि.०३.०३.२०२३ च्या ज्ञापनात नमूद करण्यात 
आले होते. 


तथापि, दि.०३.०३.२०२३ च्या ज्ञापनान्वये नियतवाटप केलेल्या, प्रतीक्षायादीवरील ६ 
उमेदवारांपैकी खाली नमूद ३ उमेदवार नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी दि.०३.०४.२०२३ पर्यंत विमा 
संचालनालयात उपस्थित झालेले नाहीत, तसेच त्यांनी रुजू होण्याकरिता मुदतवाढ देण्याची 
मागणी केलेली नाही :- 


अ. म.लो.आ. नाव उमेदवाराचा म.ळो.आ. शिफारस प्रवर्ग 

.| शिफारस क्रमांक मूळ प्रवर्ग 

षि २ PISE PRAGATI SARJERAO| NT-C_ | OPEN — Female - WT - 
Female 1 

२ ४ MOTE YUVRAJ ARVIND NT-C |OPEN— Ex Ser - WT-1 
Ex Ser 

3 नि SADMEK ADITYA ASHOK ST ST - General - WT-1 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आस्थाप-२०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन 


यास्तव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.मलोआ-१११९/प्र.क्र.११५/८, 
दि.०२.०८.२०१९ मधील तरतुदींनुसार सदर ३(तीन) उमेदवारांचे नियतवाटप, या ज्ञापनान्वये, 
रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. 
२०२३०४१११७००१७१५०५ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VIVEK RAMBHAJI : की 
DAHIPHALE _-2=S Se 


( वि. रं. दहिफळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, विमा संचालनालय, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा), २६४, पहिला मजला, 
कलानगर समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई- Yoo ०५१ 

२) सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५,७,८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम 
इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१ 

यांना त्यांच्या दि.२३.०२.२०२३ च्या पत्रासोबत प्राप्त झालेल्या, उपरोक्त 

तीन उमेदवारांच्या, मुख्य परीक्षेच्या वेळी सादर केळेल्या ओळखपत्रांच्या प्रती (मूळ) 
तसेच ईमेलद्वारे WET ऑनलाईन अर्जांच्या प्रती यासोबत परत करण्यात येत आहेत. 

३) सर्व संबंधित उमेदवार (ई मेल द्वारे) 

४) निवडनस्ती (विमा प्रशासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


